आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पंडित 
दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी 
निधी वितरण. 

(लेखाशीर्ष २२२५ ई ०२४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - ०४ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.२/कार्या-६, दि.३१.०५.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.बजेट-१८२२/प्र.क्र. ६३/का-१२. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेंतर्गत आदिवासी 
विद्यार्थ्यांचे सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामधील प्रलंबित अनुदान अदा करण्यासाठी व सन २०२२- 
२३ मधील पात्र लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता प्रदान करण्यासाठी सन २०२२-२३ मधील उपलब्ध आर्थिक 
तरतुदींतून निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरुन वित्त विभागाने निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ याखाली 
मुख्य लेखाज्ीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण या खाली सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षातील प्रलंबित अनुदान अदा करण्यासाठी व सन 
२०२२-२३ मधील पात्र लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता प्रदान करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून खालीलप्रमाणे रु.२०००.०० लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष बाब । सन २०२२-२३ । यापूर्वी सदर शा.नि. 
मधील वितरीत | अन्वये वितरीत 


अर्थसंकल्पित करण्यात | करण्यात येत 
तरतूद आलेला निधी | असलेला निधी 


a 2 3 1 ४ & & 
पंडित २२२५-ई ०२४ | ३१, सहायक ८५००.०० १७८५.०० 2000,00 
दीनदयाल अनुदाने 
उपाध्याय (वेतनेतर) 
स्वयंम योजना 


एकूण ८५००.०० १७८५.०० २०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.२०००.०० लाख अक्षरी रुपये वीस कोटी फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर वितरीत निधीतून सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित अर्जापोटी रु.७,०६,७१,९७८/ इतका 
आवर्यक खर्च प्राथम्याने भागविण्यात यावा. 

४. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तप्ीळ, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9३४/व्यय-१४, दि.२८.०७.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७२००६९०२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
htra, 
i8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8746318 
8, 
K | S A N R A O 19929CCB95AC64CF186BB11E7252 
90011 
PAWAR e 
18.04 16:13:25 +05'30 
(किरण कि. पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


0049: 
PAWAR 
Date: 2022.05 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 
५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी,एकात्मीक आदिवासी विकास प्रकल्प 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


